RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ८ ९ ] 


सोमवार , सप्टेंबर २८ , २०२० / आश्विन ६ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २२३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० 


१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क विनियमन ) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक संकीर्ण १५२० / प्र.क्र .५५ / ७ अ.- महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) 
अधिनियम, २०१५ ( २०१५ चा महा . अधि . क्र . २८ ) याच्या कलम २३ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , 
यापुढे महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी तांत्रिक पाठयक्रमांना प्रवेश विनियमन ) नियम 
२०१८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे : 

या नियमांना महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी तांत्रिक पाठयक्रमांना प्रवेश 
विनियमन ) ( दुसरी सुधारणा) नियम २०२० असे संबोधण्यात येईल. 

महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी तांत्रिक पाठयक्रमांना प्रवेश विनियमन ) 
नियम २०१८ ( यानंतर याचा उल्लेख " मुख्य नियम ” असा करण्यात येईल ) या मुख्य नियमामधील कलम ८ पोट कलम ( ३ ) मधुन 
AIEEA - UG " हे शब्द वगळण्यात येत आहेत. 

मुख्य नियमांना जोडलेली अनुसूची दोन मध्ये, 
( १ ) नोंद १ च्या समोर स्तंभ ३ मधील " टक्के " या शब्दांऐवजी " पॉईंटस् " असा शब्द वापरला जाईल. 
( २ ) नोंद २ च्या समोर स्तंभ ३ मधील “ टक्के " या शब्दांऐवजी “ पॉईंटस् ” असा शब्द वापरला जाईल. 


२ . 


३ . 


भाग चार - ब - २२३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २८ , २०२० / आश्विन ६ , शके १ ९ ४२ 


( ३ ) नोंद ३ च्या समोर स्तंभ ३ मधील “ टक्के " या शब्दांऐवजी “ पॉईंटस् ” असा शब्द वापरला जाईल. 
( ४ ) नोंद ४ च्या समोर स्तंभ ३ मधील " टक्के " या शब्दांऐवजी " पॉईंटस् ” असा शब्द वापरला जाईल. 
( ५ ) नोंद ५ च्या समोर स्तंभ ३ मधील “ टक्के " या शब्दांऐवजी “ पॉईंटस् ” असा शब्द वापरला जाईल. 
( ६ ) नोंद ६ मधील उपनोंद ( छ ) नंतर, खालीलप्रमाणे जोडले जाईल. 


बी.एससी. ( ऑनर्स ) ( कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन ) 


सांकेतांक 


१ . 


पुस्तकपालन व लेखाकर्म 


५० 


२ . 


७५ 


पीक उत्पादन / कृषि विज्ञान व तंत्रज्ञान 
पशु विज्ञान / पशुविज्ञान आणि तंत्रज्ञान 


३ . 


७६ 


४ . 


पीकशास्त्र 


बी -४ " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बा . कि. रासकर , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २८ , २०२० / आश्विन ६ , शके १ ९ ४२ 


३ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai400 032 , dated 28th September 2020 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES ) 
ACT, 2015 . 


> 


No. Sankirn 1520 / C.R.55 / 7A.— In exercise of the powers conferred by section 23 of the Maharashtra 
Unaided Private Professional Educational Institutions ( Regulations of Admission and Fees ) Act, 2015 ( Mah . 
Act No. 28 of 2015 ) , ( Mah . Act No. XXVIII of 2015 ) , the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules further to amend the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions 
( Regulation of Admissions to the Full Time Professional Degree Technical Courses ) Rules , 2018 , as 
follows , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions 
(Regulation of Admissions to the Full Time Professional Degree Technical Courses ) ( Second Amendment ) 
Rules , 2020 . 


2. In rule 8 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions ( Regulation of 
Admissions to the Full Time Professional Degree Technical Courses ) Rules , 2018 , (hereinafter referred as 
" the principal Rules ” ), in sub - rule ( 3 ) , the words “ AIEEA - UG " shall be deleted . 
3. In Schedule Ilappended to the principal Rules , 

( ) against entry 1 , in column ( 3 ) , for the word “ per cent" the word " points " shall be substituted ; 
(ii) against entry 2 , in column ( 3 ) , for the word " per cent" the word " points " shall be substituted ; 
( iii) against entry 3 , in column ( 3 ) , for the word "per cent" the word " points" shall be substituted ; 
( iv ) against entry 4 , in column ( 3 ) , for the word " per cent" the word " points " shall be substituted ; 
( v ) against entry 5 , in column ( 3 ) , for the word " per cent" the word " points " shall be substituted ; 
( vi) against entry 6 , after sub - entry ( f ) , the following shall be added , namely : 


" ( g ) 


Code 


B.Sc. ( Honours ) ( Agri . Business Management ) 
1. Bookkeeping and accounting 
2. Crop Production / Agri.Science & Tech . 


50 


75 


3. Animal Science / Animal Sci . & Tech . 


76 


4. Crop Science 


B - 4 " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. K. RASKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA 
DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


